जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, औरंगाबाद व 
राज्य ग्राहक तक्रार निवारण परिक्रमा खंडपीठ, 
औरंगाबाद या दोन्ही कार्यालयाच्या इमारत 
बांधकामासाठी येणाऱ्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. ग्रासंक २०१४/प्र.क्र.१०७/ग्रासं-४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय (वि.), मुंबई-३२. 
दिनांक:-१९ जुन, २०१९ 


वाचा:- १) महसूल व वन विभाग, शासन ज्ञापन क्र.जमीन-३९०८/५/प्र.क्र.१/ज-७, दि.२६.७.२०१०. 

२) जिल्हाधिकारी कार्यालय, औरंगाबाद आदेशा क्र.२००७/मशाका२/जमीन?२/प्र.क्र.१०/१०, 
दि.२८.७.२०१० 

३. महसूल व वन विभाग, शासन ज्ञापन क्र.जमीन-३९११/प्र.क्र.३६/पु.बां३/२०१३/ज-७, 
दि.२४.७.२०१४. 

४. राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई यांचे पत्र क्र. राआ/आस्था/कक्ष-२/ औरंगाबाद 
परि.खंड/इमारत/२०१५/२२९२, दि.२६.३.२०१५. 

५. राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई यांचे पत्र क्र. राआ/आस्था/कक्ष-२/ औरंगाबाद 
परि.खंड/२०१६/१३३४, दि.०१.०४.२०१६. 


प्रस्तावना:- 
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, औरंगाबाद व राज्य ग्राहक तक्रार निवारण परिक्रमा खंडपीठ, 


औरंगाबाद, या दोन्ही कार्यालयाकरिता एकत्रीत बहुमजली इमारत बांधण्यासाठी मौजे औरंगबाद, ता.जि.अ 


औरंगाबाद येथील भूमापन क्र.१३७८९ (स.नं.५६) मधील ८००० चौ.मी. जागा राज्य ग्राहक तक्रार निवारण 


आयोग, मुंबई येथील परिक्रमाखंडपीठ, औरंगाबाद यांना संदर्भ क्र.३ येथील शासन ज्ञापनान्वये हस्तांतरीत 


करण्यात आली आहे. या दोन्ही कार्यालयाच्या इमारत बांधकामाकरीता १४८६.०३. चौ.मी. इतका बांधकाम 


क्षेत्रफळ अनुज्ञेय आहे. सदर बांधकामाकरीता सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ₹ १७,१४,३६,४३२/- इतक्या 


रकमेच्या सादर केलेला अंदाजपत्रकास राज्य आयोगाने सादर केला होता. सदर प्रस्ताव सचिव समितीच्या 


मान्यतेसाठी फेरसादर करण्याच्या दृष्टीने प्रस्तावातील शोर्‍याची पूर्तता करुन सुधारित प्रस्ताव राज्य 


आयोगाकडून मागविण्यात आला होता. त्यानुसार उपरोक्त जिल्हा मंचाच्या इमारतीच्या बांधकामाचे 


₹ ७,८०,४२,०९२/- इतक्या रकमेचा सुधारित अंदाजपत्रकीय प्रस्ताव राज्य आयोगाने संदर्भ क्र. ५ च्या पत्रान्वये 


सादर केला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्रासंक २०१४/प्र.क्र.१०७/ग्रासं-४ 


२. त्यानुसार सुधारित प्रस्ताव सचिव समितीच्या मान्यतेसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागास सादर 


करण्यात आला असता, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने प्रस्तावाच्या छाननीअंती Recapitulation Sheet प्रमाणे 


तरतुदी प्रस्तावित करुन १४८६.०३ चौ.मी. बांधकामाच्या ₹. ८,४३.४२,६६१/- इतका खर्च परिगणित केला आहे 


व त्यास तांत्रिक मान्यता दिली आहे. सचिव समितीसमोर सादर करावयाच्या प्रस्तावाची वित्तीय मर्यादा ₹ ५ 


कोटी वरुन ₹ १५ कोटी इतकी नियोजन विभागाच्या दि. ११ जून, २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये वाढविण्यात 


आली आहे. त्यामुळे सदर प्रस्तावास मंजूरी दिलेल्या अधिकार संबंधित प्रशासकीय विभागास आहे. यास्तव, 


जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, औरंगाबाद व राज्य ग्राहक तक्रार निवारण परिक्रमा खंडपीठ, औरंगाबाद, 


या दोन्ही कार्यालयाकरिता एकत्रित बहुमजली इमारत बांधण्याकरीता ₹८,४३.४२,६६१/- इतक्या येणाऱ्या 


खर्चाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता व निधी वितरणाची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


३. जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, औरंगाबाद व राज्य ग्राहक तक्रार निवारण परिक्रमा खंडपीठ, 


औरंगाबाद, या दोन्ही कार्यालयाकरिता एकत्रीत बहुमजली इमारत बांधण्यासाठी मौजे औरंगबाद, ता.जि. 


औरंगाबाद येथील भूमापन क्र.१३७८९ (स.नं.५६) मधील ८००० चौ.मी. जागा उपलब्ध झाली आहे. राज्य ग्राहक 


तक्रार निवारण परिक्रमा खंडपीठ, औरंगाबाद व जिल्हा मंचाच्या बांधकामाकरीता १४८६.०३. चौ.मी. इतके 


बांधकाम क्षेत्रफळ असुन त्याकरीता सार्वजनिक बांधकाम विभागाने प्रस्तावाच्या छाननीअंती सोबतच्या 


परिशिष्ट-“अ” येथील Recapitulation Sheet प्रमाणे तरतुदी प्रस्तावित करुन ₹ ७,८०,४२,०९२/- ऐवजी 


₹८,४३,४२,६६१/- (१२% वस्तु व सेवा करासहीत) (रुपये आठ कोटी त्रेचाळीस लक्ष बेचाळीस हजार El 


एकसष्ठ रुपये फक्त) इतका इमारत बांधकामासाठी येणारा खर्च परिगणित केला आहे. सदर सुधारीत 


अंदाजपत्रकीय प्रस्तावास सार्वजनिक बांधकाम विभागाने खालील बाबींची पूर्तता करण्याच्या अटीच्या अधिन 


राहून प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली आहे. 


3) काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाशा तसेच, विस्तृत 
नकाझास वास्तुविशारदांकडून मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 
आ) ढोबळ स्वारुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत 


अंदाजपत्रक करुनच काम हाती घ्यावे. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्रासंक २०१४/प्र.क्र.१०७/ग्रासं-४ 


को प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही-२०१३/ 
प्र.क्र.१७७/तां.क.१, दि. १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या 
मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


खो सदर कामाच्या बांधकामाचा खर्च अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण 
विभागाने त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या नियतव्ययामधून करावा. 

गो सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय बीडीजी-२०१७/प्र.क्र.६०/ 
इमारती-२, दि. ७ जुले, २०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 

घो नियोजित जागा उपभोक्ता विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त 


करुन सदर कामाच्या निविदा सूचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 


४. जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, औरंगाबाद व राज्य ग्राहक तक्रार निवारण परिक्रमा खंडपीठ, 


औरंगाबाद, या दोन्ही कार्यालयाकरिता एकत्रीत बहुमजली इमारत बांधण्यासाठी सुधारित अंदाजपत्रकीय 


प्रस्तावाच्या ₹ ८,४३,४२,६६१/- (१२% वस्तु व सेवा करासहीत) (रुपये आठ कोटी त्रेचाळीस लक्ष बेचाळीस हजार 


Usa एकसष्ठ रुपये Ha) इतक्या येणाऱ्या खर्चाच्या प्रस्तावास सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या उपरोक्त 


नमुद बाबींची पूर्तता करण्याच्या अटीच्या अधिन राहून याद्वारे प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


५. या वरील होणारा खर्च, मागणी क्रमांक-एम. ५, मुख्य लेखाशिर्ष, ५४७५, इतर सर्वसाधारण आर्थिक 


सेवांवरील भांडवली खर्च १०२, नागरी पुरवठा (00) (००)(०१) ग्राहक मंचासाठी इमारतीचे बांधकाम करणे 


(५४७५०२३९),५३, मोठी बांधकामे या लेखाशिर्षाखाळी सन २०१९-२० मध्ये मंजूर झालेल्या अनुदानातून खर्च 


भागविण्यात यावा. यासाठी या आर्थिक वर्षात रु.८१,१५,९३०/- इतका निधी शिथिल करण्यात येत आहे. 


६. प्रस्तुत शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या क्र.-विअप्र १०००/प्र.क्र.४६/२००१/विनियम, दि.११ जुले, २००१ 


च्या शासन निर्णयाअन्वये निर्गमित करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकार नियम, १९७८ भाग-पहिळला, उपविभाग- 


५ मधील अनुक्रमांक-१ तसेच, सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्र.१३४ अन्वये प्रशासकीय 


विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक-४९३/१८/इमारत- 


२, दि. २३.१०. २०१८ च्या प्राप्त संमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्रासंक २०१४/प्र.क्र.१०७/ग्रासं-४ 


८. उक्त शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०१९०६२०१५३९०६०३०६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Bhaskar 
Baburao Patil 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
सहपत्र : परिशिष्ट “अ 


) मा.राज्यपाल यांचे सचिव 

) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 

) मा.मंत्री (अ.ना.पु.व ग्रा.सं.) यांचे खाजगी सचिव. 

) मा.राज्यमंत्री (अ.ना.पु.व ग्रा.सं.) यांचे खाजगी सचिव. 
) मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 
) 

) 

) 

) 


प्रधान सचिव, (अ.ना.पु.व ग्रा.सं.वि.) यांचे स्वीय सहायक. 

सचिव (बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचे स्वीय सहायक 

८) अध्यक्ष, राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई यांचे स्वीय सहायक 

९) विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद. 

qo) जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद. 

११) उप सचिव, ग्रा.सं.४ (अ.ना.पु.व ग्रा.सं.वि.) 

१२) वित्तीय सल्लागार व उप सचिव कार्यालय, मुंबई. 
) प्रबंधक, राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई 
) प्रबंधक, जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, औरंगाबाद . 

१५) राज्य आयोगाचे परिक्रमा खंडपीठ, औरंगाबाद . 
) 
) 
) 
) 


१६) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, औरंगाबाद. 
१७)महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र  मुंबई,/नागपूर 
१८)निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१९) निवडनस्ती, ग्रासं-४. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्रासंक २०१४/प्र.क्र.१०७/ग्रासं-४ 


परिशिष्ट -“अ 


अ.ना.पु. व ग्रा.सं.वि/ग्रासं-४ 


Name of Word : Construction of Office Building for State Commission, Consumer Circuit bench 
Aurangabad and District, Consume redressal forum, Aurangabad 
RECAPITULATION SHEET 
Sr Particulars of Items Norms Cost Rs. 
No. (Unit Rate Rs. Per 
Sqmt./meter/Lumpsum etc.) 
(A) | ESSENTIAL ITEMS 
1. | Building Proper (Scope) 
a) Area 1486.03 | 23000 Per Sqmt. 3,41,78,690 
b) Number of Floors GF 
c) Foundation in B.C. /Weak Soil 
d) Cost of Construction 
3,41,78,690 
2: Electrification Internal | 5% of 1(d) 17,08,935 
External | 6% of 1(d) 20,50,721 
37,59,656 
3. Water Supply and Sanitation 5% - of 1 (त) 17,08,935 
4. Miscellaneous Items 
Compound wall 380 10000 Per Rmt 38,00,000 
Internal Roads 5250 2500 per Sqmt 1,31,25,000 
Furniture 1486.03 2500 Per Sqmt 37,15,075 
parking Arrangement Lump Sum 10,00,000 
Rain water Harvesting 1% of 1 (d) 3,41,787 
Fire Fighting Arrangements 2% of 1 (d) 6,83,574 
Soil Investigations Lump Sum 2,00,000 
Land Development Lump Sum 15,00,000 
Total 2,43,65,436 
Sub Total (A) = (1)+(2)+(3)+(4) 6,40,12,716 
(B) OPTIONAL ITEMS 
Sr Items 
5. Water Main, Storage, Pump House Lump Sum 20,00,000 
Borewell, etc. 
Flag Post Lump Sum 2,00,000 
Generator & Taransformer Lump Sum 8,00,000 
External Toilets Lump Sum 5,00,000 
Solar Energy System Lump Sum 5,00,000 
Sub total क) 40,00,000 
PROJECT (A)+(B) त) | 6,80,12,716 
Add 4% for Contingencies on (d) 13,67,148 
Add 10% for Price Escalation on (T) 68,01,272 
Add 12 % for GST on (T) 81,61,526 
TOTAL COST OF PROJECT 8,43,42,661 
Say Rs. Lakhs 843.43 


पृष्ठ 4 पैकी ५ 


